सामान्य राज्य सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-ब 
मधील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या- 
अधीक्षक व तत्सम पदे. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली ३११८/प्र.क्र.१४५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १३ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय.क्र.ईएसटी-३९१७/प्र. क्र.४६/प्रश्ञा-२, दिनांक १७.०३.२०१७ 


शासन आदेठा- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुलै, २००६ पासून अंमलात आले आहे. 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2004 Helles कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित 


करण्यात आले आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतुक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला, 


सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम 
प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, Sail तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 


गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय 


दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. 

२. ज्या अधिकाऱ्यांनी विनंती बदलीसाठी अर्ज सादर केले होते, अशा अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव 
नागरी सेवा मंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीस अनुसरून सक्षम 
meet व लगतपूर्व वरिष्ठ wert दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद 
अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
es 2 3 (eat Some! 

q । श्रीमती शहौलजा जोग, अधीक्षक, प्रादेशिक विद्या विनंतीनुसार रिक्‍त 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, प्राधिकरण, नागपूर पदावर 
रा.मा.शि.अ. (RMSA) 
प्रादे.विद्या प्राधिकरण, नागपूर 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकबदली-३११८/प्र. क्र.१४५/प्रशा-२ 


. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 
अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व 
याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


४. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्याच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा. 


५. सदर आदेश "महाराष्ट्र शासकीय कमगचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५" मधील नियम ४ (४) (दोन) व नियम ४ (५) मधील 
तरतूदीस अनुसरून निर्गमत करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१९१४३९३७५२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Bavindra { . 
Pralhad Ate comanooteratet fe दाव 
(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर 
४) विभागीय शिक्षण उपसंचालक नागपूर विभाग, नागपूर 
) 
) 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
६) संबंधित अधिकारी (आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


